RNI No. MAHBIL / 2009/ 31748 
Reg . No. MCS/ 174/ 2016 - 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप - विभाग 


वर्ष २, अंक ६८ ] 


गुरुवार , नोव्हेंबर १० , २०१६ / कार्तिक १९ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ४ , किंमत : रुपये २६ .०० 


पार 


असाधारण क्रमांक १३४ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपरिषदा , प्राथमिक शिक्षण आणि स्थानिक निधी लेखापरीक्षा 
अधिनियम यांखालील ( भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त ) 

आदेश व अधिसूचना. 

नगरविकास विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , 

दिनांक ९ नोव्हेंबर २०१६ 

अधिसूचना 
क्रमांक एफएफसी- १११६/ प्र.क्र .५ / नवि-०४ . – समक्रमांकाची दिनांक ३० जुलै २०१६ ची अधिसूचना अधिक्रमित करून १४ व्या वित्त 
आयोगाच्या शिफारशींना अनुसरून राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना (ड वर्ग महानगरपालिका, सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायती) 
कार्यात्मक अनुदान वितरित करण्यासाठी सुधारित कार्यपद्धती याद्वारे शासन राजपत्रात अधिसूचित करण्यात येत आहे . 

२. राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना १४ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत कार्यात्मक अनुदान वितरित करण्यासाठी सुधारित 
कार्यपद्धती / योजना खालीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे . 

___ ३. १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कार्यात्मक अनुदान मिळण्यासाठी पात्रता निकष खालीलप्रमाणे 
आहेत : 

निकष क्रमांक १ : लेखापरीक्षित लेखे सादर करण्याबाबत ( Submission of Audited Accounts ). - संबंधित नागरी 
स्थानिक स्वराज्य संस्थेने ज्या वर्षाचे कार्यात्मक अनुदान मिळवावयाचे त्या वर्षाच्या लगतपूर्वीच्या दुसऱ्या वर्षाचे लेखापरिक्षित लेखे( Audited 
Accounts ) सादर करणे आवश्यक आहे. व खालीलप्रमाणे लेखापरीक्षित लेखे सादर करणे आवश्यक राहील : 
कार्यात्मक अनुदानाचे वर्ष । 

ज्या वर्षाचे लेखापरीक्षित लेखे सादर करावयाचे ते वर्ष 
२०१६-१७ 

२०१४ - १५ 
२०१७- १८ 

२०१५ -१६ 
२०१८ - १९ 

२०१६- १७ 
२०१९ - २० 

२०१७- १८ 


भाग एक - अ ( म . उ.वि .) - १३४ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर १० , २०१६ / कार्तिक १९ , शके १९३८ 


निकष क्रमांक २ : नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने लेखापरीक्षित लेख्यात दर्शविल्यानुसार तत्पूर्वीच्या वर्षाच्या तुलनेत स्वतःच्या 
महसुली उत्पन्नातील वाढ दर्शविण्याबाबत . - १४ व्या वित्त आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने 
स्वतःच्या महसुलात वाढ झाल्याचे लेखापरीक्षित लेख्यांच्या सहाय्याने दर्शविणे आवश्यक आहे. याकरिता लेखापरीक्षित लेख्यांव्यतिरिक्त अन्य 
कोणताही आधार घेता येणार नाही. तसेच, स्वतःच्या महसुलातील वाढीची परिगणना करताना त्यामधून जकात व प्रवेशकरामधून मिळालेले उत्पन्न 
वजा करावयाचे आहे. या निकषाची पूर्तता करण्यासाठी संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने लेखापरीक्षित लेख्याच्या सहाय्याने स्वतःच्या 
महसुली उत्पन्नातील वाढ झाल्याचे प्रमाणित करणे आवश्यक आहे . 

निकष क्रमांक ३ : सेवा मानांकन अधिसूचित करण्याबाबत . संबंधित नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्याकडून देण्यात येणाऱ्या 
मूलभूत नागरी सेवांचे सेवा मानांकन ( Service Level Benchmark ) दरवर्षी प्रसिद्ध करणे आवश्यक राहील . याकरिता केंद्रीय नागरी 
विकास मंत्रालयाने विहित केलेली सेवा मानांकने वापरता येतील. त्यानुसार दरवर्षी अशी सेवा मानांकने अधिसूचित करण्यात यावीत . 

४ . १४ व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींस अनुसरून महाराष्ट्र राज्यातील नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना कार्यात्मक अनुदान वितरित 
करण्यासाठी कार्यपद्धती खालीलप्रमाणे विहित करण्यात येत आहे : 

( अ) कार्यात्मक अनुदान मिळण्यासाठी सर्व पात्र नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी त्यांची मागणी सोबतच्या प्रपत्रानुसार आयुक्त तथा 
संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांच्याकडे आवश्यक त्या कागदपत्रांसह सादर करावीत . 

( ब ) आयुक्त तथा संचालक नगरपरिषद प्रशासन संचालनालय यांनी उपरोक्त परिच्छेद ३ मधील पात्रता निकषांच्या आधारे कार्यात्मक 
अनुदानासाठी पात्रतेची तपासणी करून त्याबाबतचा अहवाल नगरविकास विभागास सादर करावा . 

) त्यानंतर पात्र ठरणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना त्यांच्या लोकसंख्येच्या आधारे कार्यात्मक अनदानाचेवितरण करण्यात 
येईल . 

( ड ) वरीलप्रमाणे वितरण केल्यानंतर काही नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी निकषांची पूर्तता न केल्यामुळे शिल्लक राहणारे कार्यात्मक 
अनुदान सर्व तिन्ही निकषांची पूर्तता करणाऱ्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांना समप्रमाणात वितरण करण्यात येईल 

प्रपत्र - १ 
१४ व्या वित्त आयोगानुसार कार्यात्मक अनुदानाच्या मागणीसाठी नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी (ड वर्ग महानगरपालिका/ 
नगरपरिषदा/ नगरपंचायती ) सादर करावयाचे मागणीपत्र 
अ . क्र . बाब 

विवरण 
( २ ) 

( ३ ) 
__ कार्यात्मक अनुदानाचेवर्ष 

नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे नाव 
आयुक्त / मुख्याधिकारी यांचे नाव 
संपर्कासाठी तपशील 
दूरध्वनी 
फॅक्स 
मोबाईल क्रमांक 
इ - मेल 
वर्ष २०१४- १५ चे लेखापरीक्षण झाले आहे काय ? 

होय / नाही . 
लेखापरीक्षण अहवालातील प्रमाणपत्राची मुख्याधिकारी / 
आयुक्त यांना प्रमाणित केलेली प्रत सोबत जोडावी . 
लेखापरीक्षण अहवालाच्या आधारे स्वउत्पन्नात वाढ झाली आहे काय ? 

होय / नाही 
संबंधित सीएनी लेखापरीक्षण अहवालाच्या आधारे प्रमाणित केलेली मूळ प्रत सोबत जोडावी . 
सेवा मांनाकन अधिसूचित झाले आहेत काय ? 

होय / नाही 
अधिसूचनेचे संबंधित पृष्ठाची मुख्याधिकारी / आयुक्त यांना प्रमाणित प्रत सोबत जोडावी. 

आयुक्त / मुख्याधिकारी यांची सही व दिनांक 


| 


w 


< 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


पां . जो . जाधव , 
शासनाचे सहसचिव. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , नोव्हेंबर १० , २०१६ / कार्तिक १९, शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 

Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated 9th November 2016 

NOTIFICATION 
No . FFC - 1116 /CR -5 /UD -4 . - In supersession of even No. Notification dated 30th July 2016 
and in accordance with the recommendations of the 14th Finance Commission the revised 
procedure /scheme for disbursal of the Performance Grants to the Urban Local Bodies in the 
State ( D class Municipal Corporations, all Municipal Councils and Nagar Panchayats ) is hereby 
notified in the Official Gazette vide this notification . 

2 . The revised procedure /scheme for disbursal of the Performance Grant under 14th Finance 
Commission to the Urban Local Bodies in the State is as below : 

3 . As per recommendations of the 14th Finance Commission the eligibility criteria for 
performance grants to ULBs is as indicated below : 

Criteria No. 1 : Submission of Audited Accounts . — The Municipality will have to submit 
audited accounts that relate to year not earlier than two years preceeding the year in which the 
municipality seeks to claim the performance grant. Accordingly , in order to comply with this 
criteria , audited accounts are required to be submitted as follows : 
Year of Performance Grants 

Year of audited reports to be submitted 
2016 - 17 

2014 - 15 
2017 - 18 

2015 - 16 
2018 - 19 

2016 - 17 
2019 - 20 

2017 - 18 


Criteria No. 2 : Urban Local Body to show an increase in its own revenue over the 
preceding year as reflected in the audited accounts . — As per the guidelines of the 14th 
Finance Commission , the concerned Urban Local Body is required to show increase in its own 
revenue with the help of audited accounts . For this , no other basis except audited accounts shall 
be considered . While calculating the income from own revenue , income from Octroi and Entry 
Tax is to be excluded . Accordingly , in order to comply with these criteria , the concerned Urban 
Local Body is required to certify the growth in its own revenue on the basis of audited accounts . 

Criteria No. 3 : Notifying Service Level Benchmarks. — The Urban Local Body must 
measure and publish the Service Level Benchmarks relating to basic urban services each year for 
the period of award and make it publically available . The Service Level Benchmarks of the Ministry 
of Urban Development may be used for this purpose . Accordingly Service Level Benchmarks may 
be notified every year . 

4 . As per recommendations of the 14th Finance Commission the Procedure / scheme for 
allocation of Performance Grants to Urban Local Bodies in Maharashtra is prescribed as below : 

(a ) For getting the Performance Grant, all eligible Urban Local Bodies should submit 
their demand with the Commissioner and Director , Directorate of Municipal Administration 
in the enclosed proforma alongwith the necessary documents . 

(6 ) The Commissioner and Director, Directorate of Municipal Administration after 
verification , should submit report to Urban Development Department regarding eligibility 
of ULBs for Performance Grant on the basis of eligibility criteria prescribed in para - 3 above . 

(c ) Then the allocation of Performance Grants amongst the eligible ULBs shall be made 
in proportion of their population . 

(d ) Performance Grant remained undistributed for non -compliance of the above three 
eligibility criteria by some ULBs, will be distributed equally among those ULBs who have 
fulfilled all the above three criterias . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, नोव्हेंबर १० , २०१६/ कार्तिक १९ , शके १९३८ 


PROFORMA 
Demand letter to be submitted by Urban Local Bodies ( D class Municipal 
Corporations, all Municipal Councils and Nagar Panchayats ) for demand of 
Performance Grant as per the recommendations of 14th Finance Commission 


Item 


Sr. No. 

( 1 ) 


Details 

( 3 ) 


( 2 ) 


Year of Performance Grant 
Name of Urban Local Body 
Name of Municipal Commissioner / Chief Officer 
Contact Details : - - 
Telephone 
Fax 
Mobile No. 
E -mail 
Whether annual accounts for the year 2014 - 15 * have been 
audited ? (Attested copy of forwarding letter in the audit 
report should be submitted by Municipal Commissioner / 
Chief Officer )* * 
Whether there is a growth the in its own revenue as per the 
audited accounts (Municipal Commissioner /Chief Officer 
should attach attested copy of respective pages in the audit 
report as well as certificate having their signature to that effect.) 
Whether Service Level Benchmarks have been notified ? 
( Copy of the respective page of the notification attested by 
the Commissioner / Chief Officer should be attached ) 


Yes / No 


Yes / No 


Yes / No 


* While submitting this proforma in the next year , applicable year should be mentioned . 
* * Documents mentioned above should be attached . 


Signature of the Municipal Commissioner / Chief Officer, 


By order and in the name of Governor of Maharashtra , 


P . J . JADHAV , 
Joint Secretary to the Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT 
GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


